मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे 
यांच्या आस्थापनेवरील ४ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.८९/परि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ ऑक्टोबर, २०१९. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. एमसीटी 928/2-XXXV,(TR), दिनांक २०.०९.१९७६ 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.८९/परि.५, दिनांक 92.03.2098 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ०७.०९.२०१८ 
सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.३९९/२०१९, 
दिनांक ३०.०९.२०१९ 
५) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ११.०९.२०१९ 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


4 


Serer 5-2 


प्रस्तावना :- 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांच्या आस्थापनेवर एकूण १३ पदे कार्यरत असून 
त्यामध्ये ९ स्थायी व ४ अस्थायी पदे आहेत. सदर ४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर ४ 
अस्थायी पदांची मुदत दिनांक 30.08.2098 रोजी संपळी असून सदर पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ 
पासून पुढे मुदतवाढ देण्याबाबत सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ 
येथील पत्रान्वये शासनास विनंती केळी आहे. सदर पदांना दिनांक ०१.१०.२०१९ पासून पुढे 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील खालील ४ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१.१०.२०१९ ते २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर मुदतवाढ ही 
न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित असलेले दावे त्वरीत निकाली काढण्याच्या तसेच निकाली काढलेल्या 
दाव्यांचे विवरणपत्र प्रत्येकी ३ महिन्यांनंतर शासनास सादर करण्याच्या अटींच्या अधिन राहून देण्यात 
येत आहे. सदर पदांचा तपशिल खालील प्रमाणे :- 


अ.क्र. | पदाचे नांव पद संख्या | पदे निर्माण केलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
णि . | लिपिक- | शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१८३/६()1३॥-६, 
टंकलेखक दि. १८.१०.१९८४ 
२. | टंकलेखक Be शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१८३/६()1३॥-६, 
दि. १८.१०.१९८४ 
३. | बेलिफ [4 शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१७८/३ TRA-&, 
दि. ०७.०८.१९८० 
४. | शिपाई || शा.नि.गृह विभाग क्र.एमसीटी/१७८/३ TRA-§, 
दि. ०७.०८.१९८० 
एकूण ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीटी-२०१७/प्र.क्र.८९/परि-५ 


२. या बाबीवरील होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१-वाहनांवरील कर, (००) ८००-इतर 
खर्च, (००) (०१) मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (२०४१ 0924)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. हा आदेशा वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ११ 
सप्टेंबर, २०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१०१५११४८१०३९२९ असा आहे. हा BAST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१, 


Digitally signed by Jaysen Jayprakash Ingole 
DN: c=IN, o=Governmen 't Of Maharashtra, ou=Home 


Jaysen oe 


harashtra, 
2.5.4.20=e1cc346c90ac68bdb6b1a84cb00c640524cb8ed 1b6ae1 
8a394fb20420edf5 laf, 


J a ra ka ५ h | n 0 | e serialNumber=7c9e48ac69f3 1 3deeccd6e9eeceeaS7a822c9d8cc 
acd64dd1c5031b045e7c1f2, cn=Jaysen Jayprakash Ingole 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


२.मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा. मंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४.मा. राज्यमंत्री, परिवहन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पु. 
&. 
9. 
टर 


९: 


अध्यक्ष, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण तथा विभाग प्रमुख, मुंबई. 

जिल्हा व सत्र RATATAT ,पुणे 

सदस्य, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण ,पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 


१०.वित्त विभाग (व्यय-८/ वित्तीय सुधारणा), मंत्रालय, मुंबई. 
११. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, (बीयुडी-१/ परिवहन-४), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती/ परिवहन-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


